सन १९७५ ते १९७७ मधील आणिबाणीच्या 
कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देणा-या ज्या 
व्यक्‍तींना बंदीवास सोसावा लागला अशा व्यक्तींचा 
सन्मान/यथोचित गौरव करण्यासंबंधीच्या धोरण 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक निवृवे-१०१५/प्र क्र २६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ३२ 
दिनांक - १५ नोव्हेंबर, २०१८. 


संदर्भ :- शासन निर्णय क्रमांक निवृवे-१०१५/प्र क्र २६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१ 
दिनांक ३ जुले २०१८ 
शासन शुद्धिपत्रक:- 
संदर्भाधीन शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने कळविण्यात येते की, सन १९७५ ते १९७७ मधील 


आणिबाणीच्या कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देणा-या ज्या व्यक्‍तींना बंदीवास सोसावा 
लागला अशा व्यक्तींचा सन्मान/यथोचित गौरव करण्यासंबंधीच्या धोरण निश्चित करण्यात आलेले 
आहे. उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयामधील क्र. ०३ मध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत 
आहे. 


क्र. ०३ :- “मिसा तसेच डी.आय.आर. (आणीबाणी ) अंतर्गत राजनैतिक अथवा 
सामाजिक कारणासाठी अटक झालेल्या व्यक्‍तींना मानधन मंजूर करण्याचे अधिकार 
संबंधीत जिल्हाधिकारी यांना असतील. संबंधीत जिल्हाधिकारी यांच्याकडून मानधन 
मंजूर झालेल्या व्यक्‍तींची यादी शासनाकडे सादर करतील. सदर यादीनुसार शासन 
संबंधीत जिल्हाधिकारी कार्यालयास निधी उपलब्ध करून देतील.” 
3. सदर शासन शुद्धिपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८१११५१७२८४०४७०७ असा 
आहे. हे शासन शुद्धिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by Suresh Mahadeo Khad 


Suresh Mahadeo trrmsccsmriirstsescostno 


5.4.20=14c299447f4a6e6c33ab3f7a85fbf0 1062898 1 e82f8311a81d1 
f974681485c2, 


Kh a d e ca sss sos i b0a96a3e2bb79d42d283b8f0f7 bf 
(सु. म. खाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा.सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः निवृवे-१०१५/प्र क्र २६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१ 


४. मा. विरोधी पक्षनेता विधान परिषद / विधानसभा, विधानभवन, मुंबई, 
५. मा. सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन मुंबई, 

६. सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय मुंबई 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १, मुंबई, 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र २, नागपूर, 

९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई, 

१०.महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र २, नागपूर, 

११. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१२. सर्व जिल्हाधिकारी 

१३. सर्व पोलीस आयुक्‍त/अधिक्षक 

१४. सर्व तुरुंगाधिकारी 

१५.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१६.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१७.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१८.सामान्य प्रशासन विभाग, का.२५, मंत्रालय, मुंबई, 

१९..क.अ. वित्त विभाग, (अर्थ संकल्प १३ / व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई, 
२०.निवड नस्ती/स्वासैक-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


